राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण 
योजनेमध्ये ५ फुटापेक्षा कमी 


रुंदीच्या 


रोटाव्हेटरचा 


करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ओ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


समावेठा 


संदर्भ : कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक :कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४-अ, 


दि.१२ सप्टेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना: 
राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर 
उप अभियानाच्या सन २०१६-१७ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पॉवर चलीत उपकरणांतर्गत 


रोटाव्हेटरसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान देय होते: 


अ.क्र | उपकरणांचे नांव अनुसूचित जाती, अनुसूचित इतर शेतकरी 
जमाती, अल्प व अत्यल्प भू-धारक 
शेतकरी व महिला लाभार्थी 
महत्तम अनुदान | अनुदानाचे महत्तम । अनुदानाचे 
मर्यादा प्रमाण अनुदान प्रमाण 
मर्यादा 
| ट्रॅक्टर/पॉवर टिळर | 0.34 लाख ५०% ०.२८ लाख ४०% 
(२० BHP खाली) 
चलित उपकरणे 
(रोटाव्हेटर) 
२.  ट्रॅक्टर(२० ते 34] ०.४४ लाख ५०% ०.३५ लाख | ४०% 
BHP) चलित 
उपकरणे 
(रोटाव्हेटर) 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ओ 


केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या 
सुधारीत मार्गदर्डाक सूचना निर्गमित केल्या. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अनुदानासाठी 
ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर (२० BHP खाली) Asta उपकरणांमध्ये रोटाव्हेटरचा समावेश नाही. २० 
ते ३५ BHP वरील ट्रॅक्टर चलीत ५ फुट व त्यावरील रुंदीच्या रोटाव्हेटरचा समावेश करण्यात 
आला आहे. 


राज्यातील शेतकऱ्यांना यापुर्वी कृषी यांत्रिकीकरणांतर्गत २० BHP खालील 
ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर खरेदीसाठी अनुदान देण्यात आलेले आहे व सद्यस्थितीत सुध्दा अनुदान 
देण्यात येते. सदर ट्रॅक्‍्टर/पॉवर टिलरसाठी पॉवर चळीत उपकरणांमध्ये ५ फुटाखालील 
रोटाव्हेटरची आवश्‍यकता असते. शेतकऱ्यांकडून ५ फुटापेक्षा कमी रुंदीच्या रोटाव्हेटरची 
मागणी मोठ्या प्रमाणावर येत होती. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन केंद्र शासनाच्या 
सन २०१६-१७ च्या कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्य मार्गदर्शक सूचनानुसार, २० BHP 
खालील ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर चलीत रोटाव्हेटरासाठी (५ फुटापेक्षा कमी रुंदीच्या) अनुज्ञेय 
असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत संदर्भाधीन दि.१२ सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमधून अनुदान देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने खाळीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय : 
१. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर (२०७? पेक्षा 
कमी) चलीत रोटाव्हेटरसाठी (५ फुटापेक्षा कमी रुंदीच्या) अनुदान देण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
२. सदर रोटाव्हेटरसाठी अनुदानाची मर्यादा पुढीलप्रमाणे :- 
उपकरणांचे नांव अनुसूचित जाती, अनुसूचित इतर शेतकरी 
जमाती, अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शोतकरी व महिला लाभार्थी 
महत्तम अनुदान | अनुदानाचे महत्तम । अनुदान 
मर्यादा प्रमाण अनुदान । पद्धती 
मर्यादा 
ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर | ०.३५ लाख ५०% ०.२८ लाख | ४०% 
(२०७२ पेक्षा कमी) 
चलळलीत रोटाव्हेटर (५ 
फुटापेक्षा कमी 
रुंदीच्या) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ओ 


वरीलप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भू-घारक शेतकरी व 
महिला लाभार्थी यांना रोटाव्हेटरच्या किंमतीच्या ५०% किंवा रु.३५,०००/- व इतर शेतकरी 
यांना ४०% किंवा रु.२८,०००/- यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या रकमेचे अनुदान देय राहील. 

३. या योजनेंतर्गत समाविष्ट केलेल्या ५ फुटाखालील रुंदीच्या रोटाव्हेटरच्या अनुदानासाठी केंद्र 
पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत देय रोटाव्हेटरसाठी असलेले सर्व तांत्रिक 
निकष लागु राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0॥99॥॥8.90०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६११३०१८१००१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant a 
Chandrakant Andge ee 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) संचालक (नि. व TA), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 

संशोधन संचालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

qo) ud विभागीय कृषी सहसंचालक 

११ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

१२)सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी 

अधिकारी/ 

१३)सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
) 


१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१७) संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ओ 


१८)मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

१९)उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर 

20) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 

२१)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२२)निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


